अनूसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी 
(वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम 
२००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत सामुहिक 
वनहक्काची अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थापकांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र : वहका-२०२०/प्र.क्र.ई६७/का.१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 

. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.आसंप्रसं- 
२०२२/वहका/का.४/५४९, दि.२९.११.२०२२ 

. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, यांचे पत्र क्र.वहका-२०१८/प्र.क्र.४५/का.३(४) 
/५६४९, दि.२२.११.२०२१ 

३. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांचे पत्र क्र.नियो/वनहक्क/वृक्षळागवड/वि.व.स. 

/प्र.क्र./का४(३)/५५९८/२०२१, दि.०३.११.२०२१ 
४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.वहका-२०२०/प्र.क्र.६७/का.१४, दि.१०.१२.२०२० 


me) 


A) 


प्रस्तावना: 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व 
नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी 
राज्यातील एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांना वाचा येथिल क्र.४ मधील दि.१०.१२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रदान 
करण्यात आले आहेत. तथापि एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या veal नोडल अधिकारी, वनहक्क 
कायदा कार्यालयातील तसेच अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, अमरावती, ठाणे व 
नागपुर यांचे कार्यालयातील प्रत्येकी १ अशा एकूण ५ व्यवस्थापकांच्या पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार संबंधित कार्यालय प्रमुखांना प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व 
नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी 
नोडल अधिकारी, वनहक्क कायदा कार्यालयातील तसेच अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक, अमरावती, ठाणे व नागपुर यांचे कार्यालयातील प्रत्येकी १ अशा एकूण ५ व्यवस्थापकांच्या 
पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संबंधित कार्यालय प्रमुखांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०२०/प्र.क्र.६७/का.१४ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२१३१५१८२२११२४ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO (0९६ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 

DEVE! PARTMENT, 

254. /a7b5509701 50cf7dc69d276db3b 1 abebe3f71610F 

5९8 3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
VITHALRAO KOVE ८: 


712775E8FOAD400558E87483 
ISH VITHALRAO KOVE 


1447 
Date: 2022.12.13 1 05'30' 


(adiat वि. कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई-३५. 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. महालेखापाल लेखापरिक्षा (लेखा व अुनज्ञेयता) ,महाराष्ट्र-१ मुंबई . 

५. महालेखापाल लेखापरिक्षा (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

६. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग,(वने) मंत्रालय,मुंबई. 

९. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

qo, sya, आदिवासी विकास,नाशिक. 

११.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१२.जिल्हाधिकारी, नंदुरबार,धुळे,जळगांव,अहमदनगर,पुणे,अमरावती,नांदेड,गोंदिया, 
नागपूर, पालघर, नाशिक,यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक,नंदुरबार, धुळे, जळगांव, 
अहमदनगर, पुणे,अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१४.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 

१५.तहसिलदार, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, 
अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१६.सहाय्यक आयुक्‍त (लेखा), आदिवासी विकास विभाग, नाशिक,ठाणे,अमरावती, नागपूर. 

१७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक,नंदुरबार, धुळे, जळगांव, 
अहमदनगर, पुणे,अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१९.सर्व उप सचिव/अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. अवर सचिव (का-६) कक्ष अधिकारी (का.८), आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन-१४). 


ee) ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


